सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३९ ] 


शुक्रवार , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट ६ ब 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ / 
नप -२०१५/ प्र.क्र .- ०९ / का - ६ दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१५ , आयुक्त तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगरपरिषद प्रशासन औरंगाबाद विभाग यांचे आदेश जा .क्र .२०१५ / 
सा .प्र ./कक्ष-४/ नपप्र / आस्था - २/ कावि , दि . २९ /०५/ २०१५ अन्वये व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी , अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे 
कलम १० , पोटकलम ( १) खाली औरंगाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अधिसुचित दर्शविल्याप्रमाणे सोयगांव नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या 
प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास वर्गाच्या 
स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा जा .क्र . २०१५ / 
नपाप्र/निवडणूक / सोयगांव/ कावी-दि २४/०८/ २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) चे कलम १०( १ ) च्या परंतूकामध्ये 
निश्चित केलेल्या पध्दतीमध्ये उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींच सर्वंकश 
विचार करुन मी औरंगाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १० , पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेशाचा मसुदा 
ज्याआर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ ( १९६५ महाराष्ट्र अधिनयम क्र . ४० ) च्या कलम ९ , पोटकलम ( २ ) अन्वये 
मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन औरंगाबाद विभाग 
औरंगाबद यांनी जा .क्र . २०१५/ सा .प्र./ कक्ष-४/ नपप्र / आस्था-२/ कावि- दिनाक २९ / 
०५/ २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी सोयगांव नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्या प्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या 
मागासवर्ग यासाठी जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचे प्रमाणे 
स्त्रिंयासाठी ( अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या 
स्त्रिंयासाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत . 


१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या - १७ 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग यासाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ . अनुसूचित जाती 

१ 
ब . अनुसूचित जमाती 

क . नागरिकांचा मागासवर्ग - 
३. स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागास 

प्रवर्गांच्या स्त्रीयासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा धरुन ) - ९ 
४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ ), ( ब ) व ( क ) येथील 

जागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागास 
प्रवर्गाचया 

स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील 
प्रमाणे राहील . 

अ . अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 

क . नागरिकांचा मागासवर्ग - 
५. स्त्रीयांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्र . ३ समोर नमुद केलेल्या जागा वजा अ .क्र . ४ समोरील जागा ) - ३ 


त्याअर्थी आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र याचे कडील आदेश 
क्रमांक रानिआ / नप- २०१५/प्र.क्र .- ०९ / का -६ दिनांक०३ ऑगस्ट २०१५ मा विभागीय 
आयुक्त यांचे आदेश क्र . २०१५/ नपाप्र / आस्था - २/डिजेएमएस / क्र . दि . ०७.०९ .२०१५ 
व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे 
कलम १० पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी 
निधी पांडेय , औरंगाबाद जिल्ह्याची जिल्हाधीकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत 
क्षेत्र जितक्या प्रभागात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
करत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रीयांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढित सार्वत्रिक निवडणूकीच्या 
प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


अनूसची 


प्रभागाच्या 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची 
व्याप्ती 


सीमा 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु . जाती / अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु जमाती / नागरीकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन 


४ 


भवानी पूरा 


सर्वसाधारण 


उत्तर - शेर्दुनी 
कडे जाणारा रस्ता 
हे मोहनदर नाल्या पर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाल्याचा 
पश्चिमेकडील भाग 


दक्षिण - मोहनदर नाला 
ते पश्चिमेकडील बसथांबा 
पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


२ . 


२ 


सर्वसाधरण 


भवानी पूरा 
वरची गल्ली 


उत्तर - मोहनदर नाला ते 
पश्चिमेकडे बस थांबा पर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाला 


दक्षिण - कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती शेत जमिन ते मोहनदर 
नाल्यापर्यंत . 


पश्चिम - कडुबा बागुल यांचे घर ते 
गजानन भिका महाले यांच्या घरा पर्यत 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


जुना बाजार 
चौक 


उत्तर - खंडेराव मंदीर ते गणेश 
दगडू चौधरी यांच्या घरा पर्यंत 


पूर्व - मधुकर काळे ते खंडेराव मंदिरा 


पर्यंत 


दक्षिण - संतोष गाजरे यांच्या घरा 
पासुन ते भिका त्रिंबक पाटील यांच्या 
घरा पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


अनुसूचित जाती स्त्री 


आंबेडकर 
नगर 


उत्तर - शिवाजी चौधरी यांचे 
घर ते पश्चिमेकडे आमखेडा पुलापर्यंत 


पूर्व - महाराष्ट्र बँक चौक ते 
शिवाजी चौधरी यांचे घरापर्यंत 


दक्षिण - महाराष्ट्र बँक चौक ते दिगंबर 
चौधरी यांच्या घरा पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


सर्वसाधारण 


जेबक 
नगर 


उत्तर - कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती ते मोहनदर नाल्यापर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाला 


दक्षिण - गंगाधर सोहनी ते 
मोहनदर नाला 


पश्चिम - गंगाधर सोहनी ते शिंदे सर 
यांच्या घरापर्यंत . 


लेंडी पुरा 


सर्व साधारण 


उत्तर - जुनी ग्रामपंचायत ते 
पोलीस स्टेशन पर्यंत 


पूर्व - जुनी ग्रामपंचायत ते शांताराम 
तेली यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - शांताराम तेली ते रमेश इंगळे 
यांच्या घरा पर्यंत 


पश्चिम - रमेश इंगळे यांच्या घरा पासुन 
ते पोलीस स्टेशन पर्यंत 


लेंडी पुरा 


नागरीकांचा मागसवर्ग 


उत्तर - कैलास काळे यांच्या घरा पासुन ते 
श्रीराम गव्हांडे यांच्या घरापर्यंत . 


स्त्री 


पूर्व - कैलास काळे यांचे घर ते 
योगेश पाटील यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण - योगेश पाटील यांच्या घरापासुन 
ते विष्णू दुसाणे यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम - विष्णू दुसाणे यांचे घरापासुन ते 
दिगंबर चौधरी यांचे घरापर्यंत 


८ . | 


८ 


नागरीकाचा मागासवर्ग 


मानकर 
गल्ली 


उत्तर - भागवत चौधरी ते 
सोना नदी पर्यंत 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


पुर्व- भागवत चौधरी ते देविसिंग हजारी यांच्या 
घरापर्यंत 


दक्षिण - देविसिंग हजारी ते सोना नदी 


पश्चिम - सोना नदी 


सर्व साधारण स्त्री 


श्रीराम मंदीर 
परिसर 


उत्तर - देवडी पासुन ते 
श्रीराम मंदीरा पर्यंत 


पूर्व - देवडी ते वाल्मीक मंदीर 


पर्यंत 


दक्षिण - सीताराम जंजाळ ते 
हजारी यांच्या घरा पर्यंत 


पश्चिम - देवीसिंग हजारी ते 
काशीनाथ सोनार यांच्या घरापर्यंत 


१० . 


| 


१० 


| 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


दत्त मंदीर 
परिसर 


उत्तर - शाम मेडीकल ते 
सोना नदी पर्यंत 


पूर्व - श्याम मेडीकल ते शिवाजी 
मीसाळ यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - शिवाजी मीसाळ ते 
भगवान शिनकर यांचे घर 


पश्चिम - सोना नदी 


११ . | 


११ 


। 


सर्व साधारण स्त्री 


महादेव मदीर 
नारळी बाग परिसर 


उत्तर - अशोक बावस्कर यांचे 
घर ते सारंग यांच्या गिरणी पर्यंत 


पूर्व - श्रावण सेठ ते अशोक 
बावस्कर यांच्या घरा पर्यंत 


दक्षिण - श्रावण सेठ ते गणेश आगे 
यांचे घरा पर्यंत 


पश्चिम - गणेश आगे यांचे 
घर ते सारंग गिरणी पर्यंत 


१२ . | 


१२ 


। 


नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्री 


नारळी बाग 
परिसर 


उत्तर - श्रावण सेठ ते सोनार 
यांच्या घरा पर्यंत 


पूर्व - विकास डॉक्टर यांचे 
घर ते सोनी टेलर्स यांच्या घरापर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


दक्षिण - विकास डॉक्टर ते दत्तू सोनवणे 
यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम - दत्तु सोनवणे यांचे घर ते गणेश 
आगे यांच्या घरापर्यंत 


१३ . 


| 


१३ 


दयाळ नगर 


नागरीकांचा मागसवर्ग 


उत्तर - भैरावनाथ बँक ते सिताराम 
तायडे यांच्या घरापर्यंत 
पूर्व - सिताराम तायडे यांच्या घरापासुन 
ते नजरीचा मळ्यापर्यंत 
दक्षिण - नजरीचा मळा ते गणेश आगे 
यांचे दुकानापर्यंत 


पश्चिम - भैरवनाथ बँक ते गणेश आगे 
यांच्या दुकानापर्यंत 


१४ . 


१४ 


साधारण 


जिल्हा परिषद 
शाळा परिसर 


उत्तर - कडुबा चौधरी यांचे 

घर ते सोना नदी पर्यंत 


पूर्व - कडुबा चौधीर यांचे घर 
ते सिताराम गायकवाड यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - सिमाराम गायकवाड यांच्या 
घरापासुन ते सोना नदी पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


__ _ १५ 


सर्व साधारण स्त्री 


बालाजीनगर व 
दयाळनगर परिसर 


उत्तर - कृष्णा मालोदे ते 
मोहनदरी नाल्यापर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाला ते पेट्रोल पंप 


दक्षिण - पेट्रोल पंप कॉर्नर ते बापू 
काळे यांच्या शेतापर्यंत 


पश्चिम - बापु काळे यांचे शेत ते कृष्णा 
मालोदे यांच्या घरा पर्यंत 


१६ . 


१६ 


संत ज्ञानेश्वर 
महाविद्यालय 
परिसर 


उत्तर - जिल्हा मध्यवर्ती बँक ते 
ते सोना नदी पर्यंत 


अनुसूचित जमाती 


पूर्व - जिल्हा मध्यवर्ती बँक ते नगर 
पंचायत कार्यालय रस्त्याने सोनसवाडी गाव 


दक्षिण - सोनसवाडी गाव ते तोताराम शिंपी 
यांच्या शेता पर्यंत 


पश्चिम - तोताराम शिंपी यांचे शेत ते सिताराम 
माळी यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


१७ . 


१७ 


बाबुराव काळे 
नगर 


उत्तर - सिताराम माळी ते 
नर्मदाबाई निकम यांच्या घरापर्यंत 


नागरीकांचा मागासवर्ग 
स्त्री 


पूर्व - सिताराम माळी ते आशाबाई तडवी 
यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - आशाबाई तडवी ते अशोक नवगिरे 
यांच्या घरापर्यंत 


टीप . - १. अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसह 

स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २० /०८/ २०१५ रोजी काढलेल्या सोडतीद्वारे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 
२. नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी सोयगांव नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध 

राहतील. 


औरंगाबाद , ९ सप्टेंबर , २०१५ 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


